महाराष्ट्र शासन 


क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/४-ओ 
कृषि व पदुम विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १३ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भः-१)सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.५४/१८(र.व G1), 
दि.११ ऑगस्ट, २०१४ 
२) कृषि व पदुम विभाग, कार्यालयीन आदेश क्रमांक कृपावि-३५१७/प्र.क्र.४२/४अ, 
दि.२८ नोव्हेंबर, २०२१७ 
3) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.७७/१८(र.व G1), 
दि.२७ एप्रिल, २०२३ 


कार्यालयीन आदेश 

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभाग आणि त्यांच्या अधिनस्त आणि त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय 
कार्यालयामार्फत विविध विकास कार्यक्रम/योजना राबविण्यात येतात. या विकास योजना/कार्यक्रमांची 
अंमलबजावणी तसेच कार्यालयीन कामकाज पध्दती, निर्णय प्रक्रिया यांचे मूल्यमापन करुन मूल्यमापन अभ्यासाद्वारे 
योजनांच्या अंमलबजावणीतील यशापयड आणि कामकाज/निर्णय पध्दतीतील त्रुटी निदर्शनास येतात. या त्रुटी दूर 
करुन संबंधित निर्णय प्रक्रियेत सुधारणा तसेच योजना/कार्यक्रम अधिक चांगल्या प्रकारे व परिणामकारकपणे 
सामान्य माणसापर्यंत पोहचाव्यात याकरिता उपाययोजना सुचविण्यासाठी क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया (90) 
या त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२७ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.११ ऑगस्ट, २०१४ च्या परिपत्रकानुसार तसेच कृषि विभागाच्या दि.२८ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन आदेशाद्वारे निर्णय प्रक्रियामध्ये सुटसुटीतपणा, गतिमानता आणण्याकरिता व 
निर्णय प्रक्रिया निकोप रहावी म्हणून प्रकरण सादरीकरणाचे टप्पे निश्चित करण्याचे ठरविण्यात आलेले आहे. 
त्यानुषंगाने या कार्यासनाशी संबंधीत विषयाच्या बाबतीत सोबतच्या तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे निर्णय घेण्यासाठी 
सादरीकरणाचे स्तर निश्चित करण्यात येत आहेत. तथापि, वरिष्ठ अधिका-यांचे निदेश असल्यास किंवा काही 
विशिष्ट अपवादात्मक प्रकरणी आवश्‍यकता भासल्यास प्रकरणपरत्वे योग्य तो बदल करण्यात येईल. तसेच 
धोरणात्मक बाबींच्या प्रकरणात सादरीकरणाचे तीनपेक्षा अधिक स्तर असतील. 


सदर कार्यालयीन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१३११२८४८०६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: 
“AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfafod99b23 


-6836d8d498d0797965898, postalCode=4000: 
S O P A N G H A D ) G E ber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C6 
8C7EE4EFA6BAAGEAQB8BD 1F47C2642, cn=MAHENDRA 
IGE 
Date: 2023.09.13 11:31:25 +05'30 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) उपसचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/४-ओ 


३) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) कृषि व पदुम विभागातील सर्व कार्यासने 
५) निवडनस्ती-४ओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(कार्यालयीन आदेशा क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.११०/४-अओ, दि.१३ सप्टेंबर, 2023 चे जोडपत्र) 


या कार्यासनाशी संबंधित बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करण्याबाबत अधिकारांचे तीन स्तर निर्धारित करणे. 


विषय कार्यासनात हाताळले जाणारे कामकाज सादरीकरणाचे तीन स्तर अंतिम निर्णय आदेश निर्गमित 
घेण्यास सक्षम करण्यास सक्षम 
प्राधिकारी अधिकारी 
> a —  ] २ ३ [1 tI षु 
१) अन्न व पोषण सुरक्षा अन्नधान्य पिके । १) आयुक्त (कृषि) व इतर यंत्रणेकडून कक्ष अधिकारी | अवर सचिव उप सचिव/ उप सचिव/ 
माहिती/स्मरणपत्रे पाठविणे. सहसचिव सहसचिव 
२) केद्र शासनाशी होणारा पत्रव्यवहार कक्ष अधिकारी/ | उप सचिव | अपर मुख्य सचिव | अपर मुख्य सचिव | कक्ष अधिकारी/ 
२ राष्ट्रीय खादयतेळ अभियान अवर सचिव अवर सचिव/उप सचिव 
3) योजनेतर्गत वित्तीय मान्यता व प्रशासकीय | कक्ष अधिकारी/ | उप सचिव | अपर मुख्य सचिव | अपर मुख्य सचिव 
मान्यता प्रदान करणे अवर सचिव 
३) अन्न व पोषण सुरक्षा वाणिज्यिक पिके | ४) धोरणात्मक निर्णय अवर सचिव उप सचिव । अपर मुख्य सचिव | aaa (कृषि) अवर सचिव/उप सचिव/ 
अंतर्गत (कापूस व ऊस) अपर मुख्य सचिव 
4) larson संबंधित सर्व कामकाज | कक्ष अधिकारी/ | उप सचिव अपर मुख्य सचिव | मा.मंत्री (कृषि) अवर सचिव/उप सचिव/ 
अवर सचिव अपर मुख्य सचिव 
४) राज्यस्तरीय विविध कृषि पुरस्कार । ६) जनतेच्या तक्रारी व विविध कक्ष अधिकारी | अवर सचिव उप सचिव/ । उप सचिव/ कक्ष अधिकारी/ 
व पिक स्पर्धा मागण्याबाबतच्या पत्रावर क्षेत्रिय सहसचिव सहसचिव अवर सचिव 
कार्यालयाकडून माहिती मागवून प्रकरणे 
सादर करणे 
५) कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया ७) मा.मुख्यमंत्री, मा.राज्यपाल, मा.मंत्री, कक्ष अधिकारी | अवर सचिव उप सचिव/ उप सचिव/ कक्ष अधिकारी/ 
पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य मा.राज्यमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधी सहसचिव सहसचिव अवर सचिव 
साखळी विकासासाठी विशेष कृती यांच्याकडून आलेल्या पत्रावर कार्यवाही 
योजना करण्याबाबतची प्रकरणे 
८) आपले सरकार, पी.जी.पोर्टल, इतर कक्ष अधिकारी | अवर सचिव उप सचिव/ उप सचिव/ कक्ष अधिकारी/ 
ऑनलाईन सेवांबाबत येणा-या संदर्भावर सहसचिव सहसचिव अवर सचिव 
६) महाराष्ट्र पौष्टिक तृणधान्य अभियान | कार्यवाही करण्याबाबतची प्रकरणे 


